राष्ट्रीय छात्रसेना योजना. 
राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या छात्रांना देण्यात 
येणाऱ्या धुलाई व चकाकी भत्त्याच्या 
दरात वाढ करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राछासे-२६२२/प्र.क.९९/क्रीयुसे-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०२४. 


वाचा -: 
१. झासन निर्णय क्र.एनसीसी- १७८९/४३/(४२६/९८)/माशि-५, दि. २४/०८/१९९८ 
२. क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र. राछासे/सापु-धुचभ/२०२२-२३/का-५/३७७८, 
दि. ०६/०९/२०२२ 
3. कमांडर, डायरेक्टर, एनसीसी, मुंबई यांचे पत्र क्र.८०००/९०७//००/२२-२३///85॥॥७ 
& Polishing Allce, Dt. 29/2/2023. 
प्रस्तावना - : 
शिक्षण संस्थेतील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यासाठी सन 
१९४८-४९ मध्ये राष्ट्रीय छात्रसेना दलाची देशव्यापी स्वरुपात स्थापना करण्यात आली असून राष्ट्रीय 
छात्रसेनेची तरतूद व रचना करण्याच्या दृष्टीने "राष्ट्रीय छात्रसेना कायदा- १९४८" हा अधिनियम 
करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय छात्रसेना योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत विविध भत्ते दिले 
जातात. केंद्र शासनामार्फत भत्त्यांच्या दरात वेळोवेळी वाढ केल्यावर राज्य शासनाने देखील त्यानुसार 
वाढ करणे अपेक्षित आहे. तथापि, मागील काही वर्षांमध्ये राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या छात्रांच्या धुलाई व 


इतकी वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय -: 

महाराष्ट्र राज्यातील राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या छात्रांच्या धुलाई व चकाकी भत्यामध्ये (कनिष्ठ 
विभागातील छात्र सैनिकांना ८ महिन्यासाठी व वरिष्ठ विभागातील छात्र सैनिकांना ६ महिन्यासाठी) 
रू. १० वरून रू. ३० इतकी प्रतिमाह वाढ करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
2. राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या छात्रांच्या धुलाई व चकाकी भत्यामध्ये सुधारीत दराप्रमाणे होणारा 
खर्च मागणी क्र. ई-३ २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०२, विद्यार्थ्यांकरिता युवक कल्याण कार्यक्रम (०१) 
(०१ राष्ट्रीय छात्रसेना (२२०४-००१६-२१) पुरवठा व सामग्री या लेखाशीर्षातंर्गत दर्शविण्यात यावा व 
तो प्रतिवर्षी उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. उपरोक्‍त योजनेसंदर्भात प्राप्त होणाऱ्या 
निधीसाठी आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२२/प्र.क.९९/क्रीयुसे-३ 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ११८५/व्यय-५, दि. 
२६.१२.२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
ह. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =(www.maharashtra.gov.in) या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 
२०२४०१३११८०१४९१३२१ आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHAILA BABAN YADAV 
S H A | | A DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL, 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a022aa350b02721b783553b5f04e9a637bb746c09f7c 
a3701d55e5feb1b5b141, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=01B315F80D517C9B1A6601 1D10F7F68624DB9 
044C98A741CFDOA1AEF85A9F714, cn=SHAILA BABAN YADAV 


Date: 2024.01.31 18:01:35 +05'30' 


(शैला ब. यादव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

२. अपर मुख्य सचिव(क्रीडा), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. अपर महानिदेशक, एन.सी.सी.संचाळनालय, महाराष्ट्र,मुंबई 

५. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
६. after व लेखाधिकारी,मुंबई 

७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

८. सर्व गटप्रमुख, गटमुख्यालय, राष्ट्रीय छात्रसेना, महाराष्ट्र राज्य 

९. सर्व समादेशक अधिकारी, राष्ट्रीय छात्र सेना, महाराष्ट्र राज्य 

१०.सर्व विभागीय उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
११.अवर सचिव, (व्यय-५), वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई 

१२.कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. निवड नस्ती (क्रीयुसे-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


